“श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा 
डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील 
मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याचा विकास 
आराखडा” निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.४३/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि २०१८/प्र.क्र.०५/का.१४४४, 
दिनांक १३ नोव्हेंबर,२०१८. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१२/का.१४४४-अ, दि.१६ जून, २०२३. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिळ, २०२३. 


प्रस्तावना : 

श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण 
करण्याकरिता दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१४२७.८५ कोटी इतक्या 
किंमतीच्या सुधारित विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या आराखडयाकरिता सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांना उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


श्रीक्षेत्र देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पाळखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण 
करण्याच्या विकास आराखडयांतर्गत मंजूर कामे करण्यासाठी विभागीय आयुक्‍त, पुणे विभाग, पुणे यांना 
सन २०२३-२४ अंतर्गत मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२ ०१०४ उद्दिष्ट ५३ मोठी बांधकामे अंतर्गत खाळील कामांसाठी 
एकुण रु. १९.३८ कोटी (रुपये एकोणीस कोटी अडोतीस लाख फक्त) इतका निधी पुढील प्रमाणे वितरीत 
करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.४३ /का.१४४४-अ 


(रुपये कोटीत) 
अ.क्र कामाचे नाव सन २०२३-२४ 
करीता निधी मागणी 
| | . | जेजुरी येथील पालखी तळ विकसित करणे. |: “गह. -!| .00 
२. | सोपानकाका मंदिर परिसरात सुशोभिकरण करणे. १.७७ | .00 
३. | गोपाळपुरा घाट ते दक्षिणेस इंद्रायणी नगर कडे जाण्यासाठी इंद्रायणी नदीवर ०.२४ 
लोखंडी पूल बांधणे व पुलाचे दक्षिण बाजूस नदी तीरावर घाट बांधणे २०० 
मीटर लांबी आणि ६ मीटर रूंदी. 
४. | चाकण चौक ते पदमावती रोड १२ मी.रूंदी पद्मावती मंदिर ते भैरवनाथ चौक- 2.9¢ 
१५ मी. रूंदी व 2.40 कि.मी लांबीचा रस्ता विकसित करणे. 
५. | आळंदी येथे भक्‍ती सोपान सेतूचे मजबुतीकरण करणे नवीन पादचारी पूल १.३७ 
बांधणे. 
६. । लोणी काळभोर येथे बाजार तळ शेजारी सुलभ स्वछतागृह बांधणे. १.५३ 
७. | सासवड येथील बस स्थानक वर सुलभ स्वछतागृह बांधणे. ०.६४ 
८. | जेजूरी येथे खंडोबा मंदिर TIN सुलभ स्वछतागृह बांधणे ०.०८ 
९. | जेजूरी येथे साठे नगर पोस्ट ऑफिस शेजारी सुलभ स्वछतागृह बांधणे. ०.०९ 
| 9°. | ०. | वरवंड येथील बाजारतळ येथे सुलभ स्वछतागृह बांधणे ०.८९ 
ae १. | निमगाव केतकी येथे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र परिसरात सुलभ स्वछतागृह ०.४७ 
बांधणे 
१२. | सणसर येथील पालखीतळ येथे सुलभ स्वछतागृह बांधणे ०.६७ 
१३. | सणसर येथील साखर कारखाना परिसरात सुलभ स्वछतागृह बांधणे ०.९२ 
१४. | वाल्हे निरा पालखीतळाची सुधारणा करणे ०.३० 
१५. | संरक्षण यंत्रणा- देहू शहर व मंदिर परिसर २.०० 
१६. | संरक्षण यंत्रणा- आळंदी शहर व मंदिर परिसर ३.०० 
१७. | आळंदी येथे नदीवरील घाटाचे काम करणे ३.०० 
एकूण १९.३८ 


सदरहू खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र. ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२- पर्यटन, ०१- 


पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१-पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ -पर्यटन केंद्र, - (००) (०४) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- 2023/H.H.83 /का.१४४४-अ 


“श्रीक्षेत्र देहे, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम 
(५४५२ ०१०४) कार्यक्रम (दत्तमत) ” या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षातर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान महालेखापाल, मुंबई यांचे 
कार्यालयाने नोंदविलेला खर्च याचा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच वितरीत केलेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी शासनास तात्काळ सादर करावे. 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०८१६५६१३१११६ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHITRAKALA NILESH SURYAWANSHI 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


DN: ०4 
CHITRAKALA NILESH 22m 
2.5.4.20=45b1eae39f579691 b22fd904feb4b67a7c5a7ed75f9ebc 


66f1c88291b0bd0e4d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
seri 


S U RYAWA N S H | rialNumber=FFO9D956DA3342C19E1C43EF634362603C226C 
14DC2C9B9267CAS9DBDF55A3D6, cn=CHITRAKALA NILESH 
SURYAWANSHI 
Date: 2023.08.08 16:58:56 +05'30' 
चित्रकला सुर्यवंशी ) 


आवर्यक कार्यवाहीसाठी, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
२) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 


प्रत, 
१) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३) जिल्हाधिकारी, पुणे. 
४) जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

६) नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई 

७) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का.१४४४-अ, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


